RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


11111 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


- 


वर्ष ८ , अंक १६ ] 

, 


मंगळवार , फेब्रुवारी ८ , २०२२ / माघ १ ९ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ५४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


- 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२ . 


- 


अधिसूचना 
खाण व खनिज ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ५७ . . 

क्रमांकः गौखनि -४ ९ / ११२० / प्र.क्र .२६१ / ख - २. - खाण व खनिज ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ५७ ( १ ९ ५७ 
चा ६७ ) याच्या कलम १५ ची पोट - कलमे ( १ ) आणि ( ३ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या 
इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र गौण खनिज ( विकास व विनियमन ) नियम , २०१३ यामध्ये 
आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे नियम करीत आहे : 

१. या नियमांना महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन ( विकास व विनियमन ) ( सुधारणा ) नियम , २०२२ असे म्हणावे . 

महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन ( विकास व विनियमन ) ( सुधारणा ) नियम , २०१३ मध्ये जोडलेली अनुसूची- I 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य नियम ” असा करण्यात आला आहे ) , 

( i ) “ [ नियम ४६ ( i ) आणि ५ ९ ( १ ) पहा ] " च्या खाली भाग- I हा शब्द व संख्या समाविष्ट करण्यात येत आहे ; 


२ . 


( १ ) 


भाग चार - ब - ५४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , फेब्रुवारी ८ , २०२२ / माघ १ ९ , शके १ ९ ४३ 


- 


( ii ) क्रमांक ११ नंतर खालीलप्रमाणे समाविष्ट करण्यात येईल 


' भाग- II 


अ . क्र . 


स्वामित्वधनाचे दर 


केंद्र शासनाने दि .१०.०२.२०१५ 
अधिसूचनेन्वये घोषित केलेली गौण 

खनिजे 


( प्रति मे.टन ) 


३ 


चायना क्ले 


४ 


द 


६ 


फायर क्ले 


( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
१ अगेट 

रू . २०० अथवा सरासरी विक्री मुल्याच्या २० % यापैकी जे जास्त असेल ते . 
२ . कोरोंडम 

रू . २०० अथवा सरासरी विक्री मुल्याच्या २० % यापैकी जे जास्त असेल ते . 

रू . १०० अथवा सरासरी विक्री मुल्याच्या १० % यापैकी जे जास्त असेल ते . 
डोलोमाईट 

रू . १०० अथवा सरासरी विक्री मुल्याच्या १० % यापैकी जे जास्त असेल ते . 
फेल्सपार 

रू . १०० अथवा सरासरी विक्री मुल्याच्या २० % यापैकी जे जास्त असेल ते . 

रू . १०० अथवा सरासरी विक्री मुल्याच्या १० % यापैकी जे जास्त असेल ते . 
औद्योगिक प्रयोजनाकरिता वापरण्यात रू . १०० अथवा सरासरी विक्री मुल्याच्या १० % यापैकी जे जास्त असेल ते . 

येणारा लॅटराईट 
८ पायरोलाईट 

रू . १५० अथवा सरासरी विक्री मुल्याच्या २० % यापैकी जे जास्त असेल ते . 
९ क्वार्टझ 

रू . १२० अथवा सरासरी विक्री मुल्याच्या १० % यापैकी जे जास्त असेल ते . 
१० क्वार्टझाईट 

रू . १०० अथवा सरासरी विक्री मुल्याच्या १० % यापैकी जे जास्त असेल ते . 
११ शेल 

रू . १०० अथवा सरासरी विक्री मुल्याच्या १० % यापैकी जे जास्त असेल ते . 
१२ सिलीका सॅन्ड 

रू . १०० अथवा सरासरी विक्री मुल्याच्या १० % यापैकी जे जास्त असेल ते . 
१३ केंद्र शासनाच्या अधिसूचना रू . १०० अथवा सरासरी विक्री मुल्याच्या १० % यापैकी जे जास्त असेल ते . " . 

दि . १०.०२.२०१५ अन्वये घोषित 

करण्यात आलेली अन्य गौण खनिजे . 
३. मुख्य नियमांना जोडलेल्या अनुसूची- II मधील “ व केंद्र शासनाने १० फेब्रुवारी २०१५ अन्वये घोषित केलेली गौण खनिजे 
वगळून " हा मजकूर वगळण्यात येईल . 


19 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रमेश चव्हाण , 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , फेब्रुवारी ८ , २०२२ / माघ १ ९ , शके १ ९ ४३ 


- 


३ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032. dated the 8th February 2022 . 

NOTIFICATION 


MINES AND MINERALS ( DEVELOPMENT AND REGULATION ) ACT , 1957 . 


No.Gaukhani - 49 / 1120 / C.R.261 / Kh - 2. — In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) 
and ( 3 ) of section 15 of the Mines and Minerals ( Development and Regulation ) Act , 1957 ( 67 of 1957 ) , 
and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby makes 
the following rules further to amend the Maharashtra Minor Mineral Extraction ( Development and 
Regulation ) Rules , 2013 , as follows , namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Minor Mineral Extraction ( Development 
and Regulation ) ( Amendment ) Rules , 2022 . 

2. In SCHEDULE - I appended to the Maharashtra Minor Mineral Extraction ( Development 
and Regulation ) Rules , 2013 ( hereinafter referred to as “ the principal Rules ” ) , 

( i ) below the brackets , words , figures and letter “ [ See rule 46 ( i ) and 59 ( 1 ) ] ” the word 
and figure “ PART - I ” shall be inserted ; 

( ii ) after entry 11 , the following shall be added , namely : 


" Part - II 


Sr. 
No. 


Rates of Royalty 
( Per Metric tonne ) 


Minor Minerals declared by Central 
Government Notification dated 10th 

February 2015 . 

( 2 ) 
Agate 


( 1 ) 
1 


2 . 


Corundum 


3 


China Clay 


4 . 


Dolomite 


5 


Felspar 


( 3 ) 
Rs . 200 or 20 % of average sale value , whichever 
is higher . 
Rs . 200 or 20 % of average sale value , whichever 
is higher . 
Rs . 100 or 10 % of average sale value , whichever 
is higher . 
Rs . 100 or 10 % of average sale value , whichever 
is higher . 
Rs . 100 or 20 % of average sale value , whichever 
is higher . 
Rs . 100 or 10 % of average sale value , whichever 
is higher . 
Rs . 100 or 10 % of average sale value , whichever 
is higher . 
Rs . 150 or 20 % of average sale value , whichever 
is higher . 
Rs . 120 or 10 % of average sale value , whichever 
is higher . 
Rs . 100 or 10 % of average sale value , whichever 
is higher . 


6 


Fire Clay 


7 


Laterite used for Industrial purpose 


8 


Pyrophylite 


9 


Quartz 


10 


Quartzite 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , फेब्रुवारी ८ , २०२२ / माघ १ ९ , शके १ ९ ४३ 


Sr. Minor Minerals declared by Central 

Rates of Royalty 
No. Government Notification dated 10th 

( Per Metric tonne ) 
February 2015 . 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
11 Shale 

Rs . 100 or 10 % of average sale value , whichever 

is higher . 
12 Silica Sand 

Rs . 100 or 10 % of average sale value , whichever 

is higher 
13 All other minor minerals declared Rs . 100 or 10 % of average sale value , whichever 

by Central Government Notification is higher . ” . 

dated 10th February 2015 . 
3. In SCHEDULE - II appended to the principal Rules , the word " and minor minerals declared 
by Central Government Notification dated 10th February 2015 ” shall be deleted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


RAMESH CHAVAN , 
Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


